महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, 
मुंबई या कार्यालयास सन २०२३-२४या 
आर्थिक वर्षासाठी अनिवार्य खर्चासाठी 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : उसाअ-२०२३/प्र.क्र.८/उसाअ/का-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००३२ 
दिनांक:- ०४/१०/२०२३ 
वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त्‌ विभाग क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२.४.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

राज्यात उर्दू भाषेचा विकास, संवर्धन, प्रगती तसेच उदू व मराठी भाषेतील साहित्यिकांमध्ये वैचारिक 
आदान प्रदान होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना ES व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमीची 
स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यउदू साहित्य अकादमीच्या आस्थापनेवरील (अनिवार्य) खर्चाच्या 
बाबींकरिता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर अनुदानातून रु.३,९२,०००/- (अक्षरी रूपये तीन लाख बायांनो 
हजार फक्त) खर्च करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यानुसार वर्ष २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमीसाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अनुदानापैकी एप्रिल,२०२३ ते ऑगस्ट,२०२३ या 
५ महिन्याकरिता आवश्‍यक असणारे अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सन 
२०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु.१९,६०,०००/-(अक्षरी रुपये एकोणीस लाख साठ हजार 
फक्त) अनुदानापैकी वितरणासाठी उपलब्ध असलेल्या रु. ३,९२,०००/- (अक्षरी रूपये तीन लाख बायांनो हजार 
फक्त) इतक्या रक्कमेचे अनुदान महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई या कार्यालयास खालील बाबीसाठी 
वितरीत करण्यात येत आहे. त्यानुसार एप्रिळ,२०२३ ते ऑगस्ट,२०२३ या मर्यादित कालावधीतील खर्चासाठी रु 
३,९२,०००/- इतका निधी महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई या कार्यालयास पुढील प्रमाणे खर्च 
कण्यासाठी वितरित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | उद्दीष्टये २०२३-२४ वर्षाकरिता एप्रिल ते ऑगस्ट २०२३ 
या ५ महिन्यांकरिता वितरित रक्‍कम रुपये 


ol कार्यालयीन खर्च रु. १,००,०००/- 
२ ane व निवड समिती सदस्यांना प्रवास व दैनिक भत्ते | रु. १,००,०००/- 
३ उदू वर्तमानपत्रात जाहिरात रु. १,९२,०००/- 


(अक्षरी रूपये तीन लाख बायांनो हजार फक्त) रु. ३,९२,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः उसाअ-२०२३/प्र.क्र.८/उसाअ/का-४ 


२. अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी,मुंबई यांनी मंजूर खर्च विहित 
मर्यादेत राहिल याची दक्षता घ्यावी. 


३. सदर रकमेचा ईसीएस (ECS) अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांच्यानावाने काढण्यात यावा. 


४. उपरोक्तखर्च “मागणी क्र. झेडई १,२२०५ कला व संस्कृती, १०२-कला व संस्कृती प्रचालन (००) (०१) उर्दू 
अकादमीची आस्थापना (अनिवार्य), ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) (२२०५ ३०२७)” या लेखाशिर्षा खाली खर्ची 
टाकण्यात यावाव सन २०२२-२३ करिता मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यास यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभाग शासन परिपत्रक, क्रमांक: अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२.४.२०२३ 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. या शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आलेल्या सर्व 
परिच्छेदांची तसेच सदर शासन परिपत्रकांसोबतच्या परिशिष्टातील अटी व शर्तीची पूर्तता करण्यात आलेली आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याच्या संगणक संकेताक २०२३१००४१७०३१६९७१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MOHINUDDIN B TASHILDAR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES. 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7eac30355 1¢8c1c40121e24c1d7fb1 8a03efe22c688ba924 
0e47d3c712ae3ea9, postalCode=400032, ‘Maharashtt 


BTASHILDAR ताणा 
(श्री. मो. बा. ताशिलदार) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


महालेखापाल १/२ (लेखापरिक्षा), (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १,मुंबई/नागपूर , 
संचालक, लेखाव कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 
अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 

उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,(का-२) अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव (का-७)अल्पसंचख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रतीत) 

कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई (अकादमीच्या कार्यालयामार्फत) 
अधिक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दूसाहित्य अकादमी, मुंबई 

निवड नस्ती (महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, मुंबई 


Cc WwW A -5 


Cc 
es 


eon SG m&™ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


